“महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) 
अधिनियम, २०२१ अंतर्गत जिल्हा समिती 
गठित करण्यासंदर्भात” 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि- ११२२ /प्र.क्र. ७५ (भाग १) / पदुम-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मी.लांबीचा सागरी किनारा लाभलेला असून या किनारपट्टीवर 
१७३ मासळी उतरविण्याचे केंद्र / बंदरे आहेत. राज्याला लाभलेल्या Uses क्षेत्रातील शाश्वत 
मासेमारी टिकून राहण्यासाठी राज्याच्या किनारपट्टीवरील समुद्रात मासेमारी गलबतांतुन होणा-या 
मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी व त्यांच्याशी संबधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी राज्यात 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अन्वये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सदर 
अधिनियमामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ 
लागु करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाअंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्रात मासेमारीच्या विवक्षित 
कामांचे नियमन करण्याच्या व त्यावर निर्बंध घालण्याच्या किंवा त्यास मनाई करण्याचा अधिकार 
प्रदान करण्यात आळे आहेत. सदर निर्बंध घालण्याच्या किंवा त्यास मनाई करण्याचे आदेडा राज्य 
सल्लागार व सनियंत्रण समितीशी विचारविनियम केल्यानंतर अधिसुचित करता येईल तसेच 
सल्लागार व संनियत्रण समिती राज्य शासनास विनियमांची शिफारस करण्यापुर्वी, जिल्हा 
समित्यांचे शिफारस कोणत्याही असल्यास, विचारात घेऊ शकेल असे अशी तरतुद आहे. 


सदर अधिनियमाचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन 
(सुधारणा) अधिनियम, २०२१ अंतर्गत एक “राज्य सल्लागार व संनियत्रण समिती” व प्रत्येक किनारी 
जिल्ह्यासाठी “जिल्हा समिती” गठित करणे अनिवार्य असल्याने पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी 
व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी शासन निर्णय दि. २९ जुन २०२२ अन्वये जिल्हा समिती गठित करण्यात 
आली आहे. मुंबई उपनगर व मुंबई शहर या दोन जिल्ह्यासाठी “ जिल्हा समिती” गठित करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ मध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ लागु करण्यात आला आहे. सदर अधिनियम 
अंतर्गत कलम ३ पोट-कलम (३) (क) अंतर्गत मुंबई उपनगर व मुंबई शहर या दोन किनारी 
जिल्ह्यासाठी खालील प्रमाणे “जिल्हा समिती” गठित करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि- ११२२ /प्र.क्र. ७५ (भाग १) / पदुम-१४ 


जिल्हा समितीची रचना 
अ.क्र सदस्य पदनाम 
१ जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ पोळीस आयुक्‍त सदस्य 
3 समादेशक, भारतीय तटरक्षक दल सदस्य 
४ बंदर अधिकारी सदस्य 
षु सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय सदस्य सचिव 


अध्यक्ष यांना योग्य वाटतील त्याप्रमाणे, शासनाच्या इतर विभागांचे आणि मच्छिमार व 
व्यापार यांचे प्रतिनिधी स्विकृत करील. 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे आहे. 

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ अंतर्गत प्रकरण दोन 
अन्वये अंमलबजावणी करावयांचा विनियमांची, सल्लागार व संनियत्रण समितीला शिफारस 
करील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०८१५२६३०३६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrinivas a 
Jagannath Shastri 2 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ashtra, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (स्वी 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

६. अपर मुख्य सचिव, महसुल व वने विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव, (गृह) विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
ठं 
९ 


. प्रधान सचिव/ सचिव, (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. प्रधान सचिव/ सचिव, (पर्यावरण) , मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि- ११२२ /प्र.क्र. ७५ (भाग १) / पदुम-१४ 


१०. प्रधान सचिव/ सचिव, (नगर विकास), मंत्राळय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
११. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ 

१३. उपमहानिरीक्षक भारतीय तटरक्षक दल 

१४. पोलीस महानिरीक्षक, सागरी सुरक्षा व सुरक्षा 

१५. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई 

१६. सह आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (सागरी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७ . प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, कोकण विभाग ,मुंबई 

१८. महाळेखपाल (लेखापरिक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

१९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


